माहिती व जनसंपर्क महासंचालानाळयातील सहायक 
संचालक (माहिती)/ माहिती अधिकारी / अधिपरिक्षक, 
पुस्तके व प्रकाशने, गट ब -या पदावर अधिकाऱ्यांच्या 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/५७२/प्र.क्र.१५९/३४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

तारीख : १३ ऑगस्ट, २०२१ 
शासन निर्णय:- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातीलळ सहायक संचालक (माहिती), माहिती अधिकारी/ 

अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाहाने गट-ब या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने शिफारस केलेल्या खाली नमूद केलेल्या उमेदवारांची एस-१५: रु.४१,८००-१,३२,३०० या 
वेतनश्रेणीत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिवीक्षाधीन नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांना त्यांच्या नावापुढे 
स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग 'पदस्थापनेचे पद 


(१) (२) (३) (४) 
| श्री. पाटील सुरेश दिलीप इ.मा.व. | माहिती अधिकारी, उपमाहिती कार्यालय, 


शिर्डी 
2 | श्रीमती यावलकर अपर्णा | इ.मा.व.(म) | माहिती अधिकारी, परभणी 
प्रकाशराव 
३ | श्री.वानखेडे धनंजय रामराव अ.जा. | माहिती अधिकारी, अमरावती 


४ | श्रीमती पोटुडे श्वेता भास्करराव | इ.मा.व.(म) | माहिती अधिकारी, नांदेड 


०२. श्री.पाटील, श्रीमती यावलकर, श्री.वानखेडे, श्रीमती पोटुडे यांचा चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी 

अहवाल सर्व संबंधित पोलिस आयुक्‍त कार्यालयाकडून प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार त्यांना दंड अगर शिक्षा 
झालेली नाही. तसेच त्यांनी कोणत्याही बंदी घातलेल्या संघटनेच्या हालचालीत भाग घेतलेला नाही. 
त्यांच्या विरुद्ध कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत. 
०३. सर्व संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये/अध्यक्ष, वैद्यकीय महामंडळ यांच्याकडून 
श्री.पाटील, श्रीमती यावलकर, श्री.वानखेडे, श्रीमती पोटुडे यांचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त झाला 
असून त्यानुसार हे चार ही उमेदवार सहायक संचालक (माहिती), माहिती अधिकारी/अधिपरीक्षक, पुस्तके 
व प्रकाशने गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरीता शारिरीक दृष्ट्या पात्र असल्याचे त्यांनी प्रमाणित केले आहे. 

०४. श्री.पाटील, श्रीमती यावलकर, श्री.वानखेडे, श्रीमती पोटुडे हे सहायक संचालक (माहिती), गट-ब या 
संवर्गातील पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून कार्यरत असतील. त्यांचे काम 
परिविक्षाधीन काळात अपेक्षित दर्जाचे आढळले नाही किंवा त्यांची वर्तणूक समाधानकारक किंवा गट- ब 
दर्जाच्या अधिकार्‍यास MAS अशी न आढळल्यास त्यांना सेवेत ठेवणे किंवा कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/५७२/प्र.क्र.१५९/३४-अ 


०५. श्री. पाटील, श्रीमती यावलकर, श्री.वानखेडे, श्रीमती पोटुडे यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा 
(एस.एस.सी) १०० गुणांची मराठी भाषेसह उत्तीर्ण केलेली असल्यामुळे त्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
: मभाप-१०८७/८७/२०, दि.३०.१२.१९८७ मधील नियम ४ (१) (तीन) व चार अनुसार तदर्थ मंडळाची भाषा 
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यास अनुमती आहे. सूट देण्याबाबतचे आदेश माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाकडून तातडीने स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात यावेत. 

०६. श्री. पाटील, श्रीमती यावलकर, श्रीमती पोटुडे यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी) Yoo 
गुणांच्या हिंदी भाषेसह उत्तीर्ण केळेली आहे. त्यामुळे त्यांना शा.नि., सा.प्र.वि. क्रमांक हिंभाप-१०८३/ 
१४४८/२०, दि.०१.१२.१९८४ नुसार एतदर्थ मंडळाची हिंदी भाषा परीक्षा पासून सूट देण्यास अनुमती आहे. सूट 
देण्याबाबतचे आदेश माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून तातडीने स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
यावेत. परंतु श्री.वानखेडे यांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी) १०० गुणांच्या संस्कृत भाषेसह उत्तीर्ण 
केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना शा.नि.,सा.प्र.वि. क्रमांक हिंभाप-१०८३/१४४८/२०, दि.०१.१२.१९८४ नुसार 
एतदर्थ मंडळाची हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 

०७. श्री.पाटील, श्रीमती यावलकर, श्री.वानखेडे, श्रीमती पोटुडे यांनी एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

०८. श्री.पाटील, श्रीमती यावलकर, श्री.वानखेडे, श्रीमती पोटुडे यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत संबंधित पदांवर हजर होणे आवश्‍यक आहे. प्रस्तुत नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांच्याकडून वरील 
मुदतीत काहीही कळविण्यात न आल्यास त्यांची सदर नियुक्‍ती आपोआप रदद ठरेल. 

०९. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक २८/१२/२०२० च्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे सदर नियुक्‍ती 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल झालेल्या मूळ अर्ज क्र.५०५/२०२० वरील अंतिम 
आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१०. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने त्यांच्या स्तरावर या संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांची 
उक्त अटी व शर्तीची पूर्तता करुन घ्यावी व तसा अहवाल शासनाला सादर करावा. विहित कालावधीत 
उमेदवार हजर न झाल्यास त्याची माहिती शासनास वेळीच उपलब्ध करुन द्यावी. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१३१७१६१०७३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


(दीपाली पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव Ago), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने)* 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/५७२/प्र.क्र.१५९/३४-अ 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
५. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर- अमरावती विभाग, नागपूर 
६. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद. 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर/अमरावती/परभणी/'नांदेड. 
. जिल्हालेखा अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी अहमदनगर/अमरावती/परभणी/नांदेड 
१०. श्री.पाटील सुरेश दिलीप, व्दारा किरण दिलीप पाटील, फ्लॅट 4.22, काशिनाथ किरण 
अपार्टमेंट, चौथा मजला, अंबड वजनकाटयामागे, वकीलमळा, अंबड, नाशिक ४२२००९. 
११. श्रीमती यावलकर अपर्णा प्रकाशराव,(०/० सुहास डांगोरे) प्लॉट नं ९२,उदय नगर, एन.आय.टी 
. गार्डनच्या पाठीमागे, न्यू ऑरेंज सिटी कॉन्व्हेंट, नागपूर ४४००२४. 

१२. श्री.वानखेडे धनंजय रामराव, हार्दीक रेसिडेन्सी, फ्लॅट क्र.२०१, खडगांव रोड, पालांदूरकर ले 
आऊट जवळ, धाबा, तेजस विद्यालय जवळ, नागपूर ४४००२३. 

१३. श्रीमती पोटुडे श्वेता भास्करराव, गौतम नगर, मेकोसाबाग, पोस्ट बेझोनबाग, मातामंदिरजवळ, 
नागपूर ४४००४. 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग/का.३४ 


१५. निवडनस्ती ३४-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


